कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना 
कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत.. 
दिवंगत सुनील तुकाराम बनसोडे, महसूल सहाय्यक 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन विभाग 

शासन ज्ञापन क्र.अनुदान-२०२१/प्र.क्र.११४/ई-७ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ - १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० 
व दि.१४.१०.२०२० 
२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे क्र:लेखा/कार्या/१४-बजेट/२४९/२०२१, 
दिनांक १७.०५.२०२१ रोजीचे पत्र. 
शासन ज्ञापन :- 


संदर्भाकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ 

संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणा-या कर्मचा-यांना विमा कवच / 
सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय संगमनेर यांच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असलेले कर्मचारी कै.सुनील तुकाराम बनसोडे, महसूल सहाय्यक यांचा कोव्हिड-१९ 
संबंधित कर्तव्य पार पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक २५.१२.२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. 
३. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी कै.सुनील तुकाराम बनसोडे, महसूल सहाय्यक यांच्या कुटूंबियांना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० अनुसार 
रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 
४. उक्त महसूल सहाय्यक हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने “प्रतिबंध* करण्याचे 
कर्तव्य बजावत होते आणि ते मृत्युच्या तारखेपूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कोव्हिड-१९ शी संबंधित कर्तव्यावर 
हजर होते असे जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी प्रमाणित केले आहे. 
५. तसेच, कै.सुनील तुकाराम बनसोडे, महसूल सहाय्यक यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी 
संबंधित आहे, असे संबंधित सरकारी /महानगरपालिका / 1.C.M.R प्राधिकृत खाजगी रुग्णालय / प्रयोगशाळा 
यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
६. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय कोपरगांव यांच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी कै.सुनील तुकाराम बनसोडे यांच्या कुटूंबियांना रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास 
लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली चालु आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

“मागणी क्र:सी-१, २०५३, जिल्हा प्रज्मासन 08 3- इतर आस्थापन (०५९ सर्वसाधारण आस्थापना (09) 
(02) (AAPA आउुक्त नामिक (TAH 2043 ००४६ या लेखातिर्णखालील १४-कायालियीन खर्व” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनुदान-२०२१/प्र.क्र.११४/ई-७ 


८. 


सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०९१३१७२९१३१६१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 


DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970F 
349fc6ed260, 
pseudonym=837546F6A6BD466ED45270ED708F924F5 1A07EA8, 

A N KA R serialNumber=C5917E56B0DA516AB259D846D5 16CB0584DCESE9A2E7 
3COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY BANKAR 
Date: 2021.09.13 17:30:30 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) तहसिलदार, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. 

१२) दिवंगत सुनील तुकाराम बनसोडे, यांचे कुटूंबिय (जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेमार्फत) 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन ई-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


